वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा पुणे च्या 
आस्थापनेवर पाणलोट विकास नियंत्रक 
(विवक्षीत कामाकरिता) या पदावर करार 
पध्दतीने नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२४/प्र.क्र.८५/जल-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा : 


८2 


मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र. केंपुयो-२०२३/प्र.क्र.१५/जल-८, दि.२७.०४.२०२२. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/१३, दि.१७.१२.२०१६ व 

दि.२१.०२.२०१८. 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००(भाग-१)/१३, दि.०८.०९.२०२३. 
४. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन परिपत्रक क्र. आस्थाप-२०२४/प्र.क्र.८५/जल-८, दि.२६.०७.२०२४. 
प्रस्तावना : 

केंद्रीय भूसंसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचेमार्फत केंद्र पुरस्कृत 

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - पाणलोट विकास घटक 2.0 या प्रकल्पाकरिता सामाईक मार्गदर्शक सूचना 
२०२१ निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार राज्यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना -पाणलोट 
विकास घटक २.० ही योजना राबविण्यास दि.२७.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात 
आली आहे. सदर योजनेच्या केंद्र व राज्य हिस्स्याचे प्रमाण ६०:४० आहे. सदर योजनेचा कालावधी सन 
2029-22 ते सन २०२५-२६ आहे. सदर योजना विभागाच्या अधिपत्याखालील वसुंधरा पाणलोट विकास 
यंत्रणा, पुणे या यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येत आहे. 


2. राज्यामध्ये सदर योजनेची अंमलबजावणी शीघ्रगतीने व प्रभावीपणे व्हावी यादृष्टीने वसुंधरा 
पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे च्या आस्थापनेवरील रिक्‍त पदे सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१७.१२.२०१६ 
च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार प्रतिनियुक्तीने अथवा सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांमधून करारपध्दतीने 
भरण्याकरिता शासन परिपत्रक दि.२६.०७.२०२४ अन्वये शासनाच्या संकेतस्थळावर, विभागाच्या 
संकेतस्थळावर, तसेच राज्यस्तरीय वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर जाहिरातीस 
अनुसरुन करार पध्दतीने नियुक्तीसाठी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त अर्जाची जाहिरातीत नमूद 
पदासाठी आवश्‍यक असणारी पात्रता, शैक्षणिक अर्हता व अनुभव या सर्व बाबींचा विचार करून प्राप्त अर्जाची 
शासन स्तरावर छाननी करुन विवक्षित कामाकरिता पाणलोट विकास नियंत्रक असे पदनाम करुन 
सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची करार पध्दतीने नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२४/प्र.क्र.८५/जल-८ 
शासन निर्णय : 

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - पाणलोट विकास घटक २.० या योजनेची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे या यंत्रणेच्या आस्थापनेवर खालील 
सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची “पाणलोट विकास नियंत्रक (विवक्षित कामाकरिता)” या पदावर करार पध्दतीने 
खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नांव सेवानिवृत्त वेळेचे पदनाम | विवक्षित कामकाजाचे स्वरुप 
7 श्री. पांडुरंग भानुदास | कृषी सहसंचालक, मृद | अमरावती व नागपूर प्रादेशिक 
Boob संधारण व पाणलोट क्षेत्र | विभागातील योजनेंतर्गत सर्व 
व्यवस्थापन, कृषी | घटकांची अंमलबजावणी 

आयुक्तालय, पुणे करून पाणलोट प्रकल्प 

जलपरिपूर्ण करणे. 

२ श्री.बाळासाहेब राजाराम | जिल्हा अधीक्षक कृषी | नाशिक व छत्रपती 
शिंदे अधिकारी, सोलापूर संभाजीनगर प्रादेशिक 


विभागातील योजनेंतर्गत सर्व 
घटकांची अंमलबजावणी 
करून पाणलोट प्रकल्प 


जलपरिपूर्ण करणे. 
३ श्री. दिलीप शामराव | प्रादेशिक जलसंधारण | कौंकण व पुणे प्रादेशिक 
प्रक्षाळे अधिकारी, पुणे विभागातील योजनेंतर्गत सर्व 


घटकांची अंमलबजावणी 
करून पाणलोट प्रकल्प 
जलपरिपूर्ण करणे. 


>. उपरोक्त अधिकाऱ्यांवर खालील जबाबदार्‍या असतील :- 


अ) केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - पाणलोट विकास घटक २.० या योजनेच्या 
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना २०२१ ला अनुसरुन कामकाज करणे आव्यक राहील. 


ब) योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचा विनियोग नियमानुसार व 
तातडीने करण्याची जबाबदारी असेल. 


क) शासनाने व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वेळोवेळी सोपविलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे 
आवर्यक राहील. 


ड) सदर अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१७.१२.२०१६ मध्ये नमूद केल्यानुसार 
प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार असणार नाहीत. तथापि, त्यांना नस्त्या सादर करून मान्यता 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२४/प्र.क्र.८५/जल-८ 


घेणे, इ. दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज हाताळावे लागेल. तसेच केलेल्या कामकाजाचा 
अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर करणे आवश्‍यक राहील. 
३. उपरोक्त सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या करार पध्दतीने नियुक्तीच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे 
असतील :- 

अ) सदर नियुक्‍ती शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून प्रथमत: एक वर्षाकरिता 
किंवा पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहिल. सदर नियुक्तीचे 
आवश्यकतेनुसार वाढीव कालावधीकरिता नूतनीकरण करण्यात येईल. 

ब) सदर अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयांतील तरतुदीनुसार मासिक 
पारिश्रमिक व भत्ते अदा करण्यात येतील. 

क) सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीवेळच्या वेतनमानास अनुसरुन प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता 
अनुज्ञेय असेल. 

ड) सदर अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१७.१२.२०१६, दि.२१.०२.२०१८ व 


दि.०८.०९.२०२३ च्या शासन निर्णयांतील अटी व शर्ती लागू राहतील. 


४. सदर अधिकाऱ्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे यांनी 
विवक्षित कामाचे वाटप करावे. तसेच, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१७.१२.२०१६, दि.२१.०२.२०१८ व 
दि.०८.०९.२०२३ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार मासिक पारिश्रमिकाची व भत्यांची परिगणना करुन 
वेतन अदा करण्याबाबतची कार्यवाही करावी. 


प्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००७१५३२५८१०२६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


Cc 
ae 


DEVENDRA 
PANDIT BHAMARE ० क 
(देवेंद्र भामरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१ मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

४) मा.मंत्री, मृद व जलसंधारण यांचे खाजगी सचिव, 

) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२४/प्र.क्र.८५/जल-८ 


६) मा. मुख्य सचिव, यांचे सह सचिव, 

७ आयुक्त, मृद व जलसंधारण, महाराष्ट्र राज्य, छत्रपती संभाजीनगर, 

८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे. 

९) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१०) महासंचालक, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), छत्रपती संभाजीनगर, 
११) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई (प्रसिद्धी करिता), 
१२) संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे, 

१३) संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१४) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई, 

१५) संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन केंद्र, नागपुर, 

१६ सर्व जिल्हाधिकारी, 

१७ सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), 

१८) सर्व उपायुक्त (विकास), 

१९) अपर मुख्य कार्यकारी, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे, 

२० अपर आयुक्‍त (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, पुणे,नागपूर / 
२१) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

२२) सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, 

२३) सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, 

२४ महालेखापाल -१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर . (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) 
२५) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे / छत्रपती संभाजीनगर, 

२६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२७ मृद व जलसंधारण विभाग/जल-११, मंत्रालय, मुंबई 

२८) संबंधित अधिकारी, 

२९ जल-८ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


